RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक १५२ ] 


गुरुवार, नोव्हेंबर २८, २०१९ / अग्रहायण ७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४२२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१९ . 


असाधारण राजपत्र क्र . ४० ९ 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ मधील 

शुद्धीपत्र 


परिशिष्ट “ एक 


" 


( पहा अनुसूची “ ब ” नोंद एक ) 


अध्यापनाचे विषय 

प्राथमिक शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता 
( १ ) 

( २ ) 
इयत्ता १ ली ते ५ वी या (टीप : जे उमेदवार बी . एड. ही पात्रता पूर्ण करत असतील त्यांचा विचार नियुक्तीसंदर्भात इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या 
वर्गासाठीचे सर्व विषय वर्ग अध्यापनासाठी शिक्षक म्हणून करण्यात येईल . तथापि , त्यांनी सहा महिन्यांचा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेचा 

प्राथमिक शिक्षणशास्त्रातील अभ्यासक्रम Bridge course नियुक्ती पासूनच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण 
करणे बंधनकारक आहे. याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे : 


( १ ) 


भाग चार - ब - ४२२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर २८ , २०१९ / अग्रहायण ७, 


शके १ ९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 
जे उमेदवार बी. एड . ही पात्रता पूर्ण करत असतील त्यांचा विचार नियुक्तीसंदर्भात इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या वर्ग 
अध्यापनासाठी शिक्षक म्हणून करण्यात येईल . तथापि, त्यांनी सहा महिन्यांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण 
परिषदेचा प्राथमिक शिक्षणशास्त्रातील अभ्यासक्रम Bridge course नियुक्ती पूर्वी पूर्ण करणे 
बंधनकारक आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वाती नानल , 


शासनाचे उप सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


